अर्जुना मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प, ता.राजापूर, 
जि. रत्नागिरी - पाचवी सुधारित प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- सुप्रमा-२०२०/४८९/( प्र.क्र. १९०/२०)/ मध्यम प्रकल्प 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :-२० ऑक्टोबर, २०२१. 


संदर्भ:- १) शासन निर्णय क्र. ओआरजे १०८७/१३१४/(१९१/८७) जसंअ मंत्रालय, मुंबई, 
दिनांक ०५/१२/१९९५. 
२) शासन निर्णय क्र. अर्जुना १०.०१.६७३/(१६५/२००१)/म.प्र. मंत्रालय, मुंबई, 
दिनांक ०५/०५/२००१. 
३) शासन निर्णय क्र. अर्जुना १०.०१/८०९/(१५७/२००३ म.प्र. मंत्रालय, मुंबई, 
दिनांक ०३/११/२००४. 
४) शासन निर्णय क्र. सुप्रमा २००९/६६१/(२१८/२००९) म.प्र. मंत्रालय, मुंबई, 
दिनांक २६/०८/२००९. 
५) शासन निर्णय क्र. सुप्रमा- २०१४/६०२/ (प्र.क्र.२५०/२०१४)/ म.प्र.मंत्राळय, मुंबई, 
दिनांक:- २३/०७/२०१७. 
६) कार्यकारी Gash, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे यांचे पत्र 
क्र.कोपाविम/तां-१/अर्जुना पाचवी सुप्रमा/२९६७, दिनांक २०/११/२०२०. 
प्रस्तावना:- 
अर्जुना मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पांतर्गत मौजे करक ता. राजापूर, जि. रत्नागिरी येथील अर्जुना 
नदीवर मातीचे धरण बांधण्यात आळे आहे. सदर प्रकल्प कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ ठाणे 
अंतर्गत कोकण प्रदेश या प्रदेशांतर्गत आहे. सदर प्रकल्पाव्दारे रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापूर 
तालुक्यामधील १२ गावांतील ४७३३ हे. क्षेत्र, व लांजा तालुक्यामधील ६ गावांतील १४३८ हे. असे एकूण 
१८ गावातील ६१७१ हेक्‍टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. 
अर्जुना मध्यम प्रकल्पास संदर्भ क्र.१ नुसार सन १९९३-९४ चे दरसूचीवर आधारीत रू. ६१.८८ 
कोटी इतक्या रकमेस मूळ प्रश्ञासकीय मान्यता, संदर्भ क्र.२ नुसार सन १९९९-२००० चे दरसूचीवर 
आधारीत रू. १४५.४५ कोटी इतक्या रकमेस प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता, संदर्भ क्र. ३ नुसार सन 
२००३-०४ चे दरसूचीवर आधारीत रू. २६१.३६ कोटी इतक्या रकमेस द्वितीय सुधारित प्रशासकीय 
मान्यता, संदर्भ क्र. ४ नुसार सन २००८-०९ चे दरसूचीवर आधारीत रू. ४७६.४९ कोटी इतक्या रकमेस 
तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे, संदर्भ क्र. ५ नुसार सन २०११-१२ चे 
दरसूचीवर आधारीत रू. ७४३.०८ कोटी इतक्या रकमेस चतुर्थ सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्यात आली आहे. 
कार्यकारी संचालक, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे यांचे संदर्भीय पत्र क्रमांक ६ 
अन्वये सन २०१८-१९ चे दरसूचीवर आधारीत रु. १००८.९६ कोटी किंमतीचा पाचवा सुधारीत प्रशासकीय 
मान्यतेचा प्रस्ताव मंजुरीस्तव शासनास सादर केला आहे. प्रकल्पाचे लाभ व्यय गुणोत्तर १.३५ येत असून 
प्रकल्प आर्थिक मापदंडात बसत नाही. रूपये ७४३.०८ कोटी च्या चतुर्थ सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या 
तुलनेत पाचव्या सुधारीत प्रकल्प अहवालाची किंमत रु. २६५.८८ कोटीने जास्त आहे. किंमत वाढीची 
प्रमुख कारणे पुढीलप्रमाणे आहेत 


शासन निर्णय क्रमांक : सुप्रमा-२०२०/४८९/( प्र.क्र. १९०/२०)/ मध्यम प्रकल्प. 


अ.क्र. बाब वाढीची रक्‍कम (रू.कोटी) 
| निव्वळ दरसुचीतील फरकामुळे 
अ) दरसूचीमुळे झालेली वाढ (रु ४५.८६ कोटी) 
ब) निविदेअंतर्गत प्रगती पथावरील कामाची भाववाढ 
(रु.२२.६८ कोटी) १११.६३ 
क) सेवाकर (रु.३३.०८ कोटी) 
ड) विमा तरतुद (रु.०.९८ कोटी) 
२ ।जादा दराच्या निविदा स्विकृती ०.७६ 
भूसंपादनातील वाढ 
३ ।भूसंपादनातील वा वलड? 
४ ।संकल्पचित्रातील बदल 1900 | 
५ ।व्याप्तीतील बदल ७.११८ 
६ नवीन तरतुदी ४८.१७ 
७ ।इतर कारणे 
ओ अपु-या तरतूदी १३.९ 
ब) वगळण्यात आलेल्या बाबीमुळे -१५.८३ 
इतर बाबी ३९.४६२ 
८ | SRA व अनुषंगिक खर्च ४१.८५ 
एकूण २६५.८८ 


प्रकल्पाचा संकल्पित पाणीसाठा ७४.६७ द.ल.घ.मी. असून प्रकल्पाव्दारे रत्नागिरी जिल्ह्यातील 
राजापूर तालुक्यामधील १२ गावांतील ४७३३ हे. क्षेत्र, व लांजा तालुक्यामधील ६ गावांतील १४३८ हे. असे 
एकूण १८ गावातील ६१७१ हेक्‍टर क्षेत्रास सिचनाचा लाभ मिळणार आहे. सदर प्रकल्प प्रधानमंत्री कृषी 
सिंचाई योजने अंतर्गत समाविष्ट आहे. त्यामुळे नियोजनानुसार प्रकल्प पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने या 
प्रकल्पाच्या पाचव्या सुधारीत प्रकल्प अहवालास प्रशासकीय मान्यता देणेचा प्रस्ताव शासनाचे विचाराधीन 
होता. 


सदर प्रस्ताव व्यय अग्रक्रम समितीच्या दिनांक १२/०७/२०२१ रोजीच्या बैठकीत विचारार्थ सादर 
करण्यात आला. व्यय अग्रक्रम समितीने सदर प्रस्ताव मा. मंत्रीमंडळाच्या विचारार्थ सादर करण्याच्या सूचना 
दिल्या. त्यानुसार दिनांक २२/०९/२०२१ रोजीच्या मा. मंत्रीमंडळ बैठकीत सदर प्रस्ताव विचारार्थ सादर 
करण्यात आला. मा. मंत्रीमंडळाने बांधकामाची सद्य:स्थिती, किंमतवाढीची कारणमीमांसा इ. बाबींचा 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक : सुप्रमा-२०२०/४८९/( प्र.क्र. १९०/२०)/ मध्यम प्रकल्प. 


परामर्श घेऊन अर्जुना मध्यम प्रकल्पाच्या सन २०१८-१९ दरसूचीवर आधारित रुपये १००८.९६ कोटी 


किंमतीच्या पाचव्या सुधारित प्रकल्प अहवालास प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 

या निर्णयाव्दारे अर्जुना मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प मौजे करक ता. राजापूर, जि. रत्नागिरी या 
प्रकल्पाच्या सन २०१८-१९ च्या दरसूचीवर आधारीत रूपये १००८.९६ कोटी इतक्या किंमतीच्या पाचव्या 
सुधारीत प्रकल्प अहवालास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. त्यापैकी रूपये ९३९.८० कोटी 
कामाप्रित्यर्थ व रूपये ६९.१६ कोटी अनुषंगिक खर्चासाठी तरतूद आहे. उपशीर्ष निहाय तरतुदींचा गोषवारा 
सोबत जोडण्यात येत आहे. 


२. या योजनेस प्रदान केलेली पाचवी सुधारित प्रशासकीय मान्यता मध्यम प्रकल्प कार्यासनाच्या 
नोंदवहीमध्ये अनुक्रमांक ०८ / २०२१ वर नोंदवण्यात आली आहे. 

३. सरदर प्रकल्पाचे उर्वरित काम नियोजित वेळेत व सुधारित प्रशासकीय मान्यता तरतूदीच्या मर्यादेत 
पूर्ण करण्यात यावे. 


४. या योजनेच्या कामावर होणारा खर्च मागणी क्रमांक- आय-५, ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे 
यावरील भांडवली खर्च, ८०-सर्वसाधारण, १९०-सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका (०२) 
योजनांतर्गत, (०२)(०१) कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (४७०१ एच ६२९) या 
लेखाशिर्षाखाली खर्च टाकावा व त्याखालील मंजुर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


५. सदर पाचवी सुधारित प्रशासकीय मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


५.१) राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समिती- २ यांच्या छाननी अहवालातील मुद्द्यांची पूर्तता करण्यात 

यावी. 

५.२) सदर सुधारित प्रशासकीय मान्यता म्हणजे प्रकल्प कार्यान्वयीकरणाच्या विविध टप्यावर झालेल्या 
अनियमिततेस मान्यता गृहित धरता येणार नाही. 

५.३) या प्रकल्पाबाबत चाळू असलेल्या अथवा प्रस्तावित विभागीय चौकशीची कार्यवाही पूढे चालू ठेवावी. 
सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याच्या निर्णयामुळे विभागीय चौकशीच्या कार्यवाहीस कोणतीही 
बाधा पोहचणार नाही. 

५.४ आर्थिक दायित्व निर्माण होईल अश्या नवीन घटकांचा झासन मान्यतेशिवाय प्रकल्पात समावेठा 

करण्यात येऊ नये. 

५.५) प्रगतीपथावरील निविदांची कामे प्राधान्याने पूर्ण करण्यात यावीत. पाणीसाठ्याचा सिंचनाकरिता 
जास्तीत जास्त लाभ होईल अशा प्रकारे उर्वरित कामांचा प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यात यावा व 
त्यानुसार कामे/निविदा प्रक्रिया करण्यात यावी. 

५.६) सदर प्रकल्पासाठी कोणत्याही प्रयोजनार्थ मंजूर प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेबाहेर जाऊन, निधी 
वितरण अथवा अतिरिक्‍त खर्च करता येणार नाही. या संदर्भात प्रचलित शासन निर्णय, ७/७ ची 
मार्गदर्शक तत्वे,वित्त अधिकार मर्यादा, विहित केलेली निविदा कार्यपद्धती याची काटेकोरपणे 
अंबलबजावणी करण्यात यावी. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांक : सुप्रमा-२०२०/४८९/( प्र.क्र. १९०/२०)/ मध्यम प्रकल्प. 


५.७ प्रकल्पाचे काम नियोजना नुसार सुधारित प्रशासकीय मान्यता किंमतीच्या मर्यादेत पूर्ण करण्यात 
यावे. 


६. सदर शासन निर्णय, नियोजन विभाग (कार्यासन-१४३४), अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ८९/२०२१ 
दिनांक १०/०६/२०२१, वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-१२), अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक १८३/२०२१, दिनांक 
२१/०६/२०२१ व मा. मंत्रीमंडळाच्या दिनांक २२ /०९/२०२१रोजी झालेल्या बैठकीतील निर्णयानुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर झासन निर्णयाची अंमलबजावणी निर्गमित दिनांकापासून करण्यात यावी. 


८. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२११०२०१३१३१५३०२७ असा आहे. सदर शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. काका 
SUDARSHAN S: 2000000000 


MAHARASHTRA, OU = WATER RESOURCES 
PAGA R DEPARTMENT 
Date: 2021.10.20 13:16:07 +05'30' 


सहपत्र :- उपशीर्षनिहाय तरतुदींचा गोषवारा (सुदर्शन पगार) 
शासनाचे उप सचिव 

प्रत, सहपत्रांसह :- 

१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.मंत्री (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 

मा.राज्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 

मा.मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक,मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

सचिव (लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

१०) सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

११) महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर. 

१२) कार्यकारी संचालक, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे . 

१३) मुख्य अभियंता (द.व प्र) व सहसचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४) मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोकण प्रदेश, मुंबई. 

१५)उपसचिव (मो.प्र-१/ मो.प्र-२/जसं/निवसं/सिंव्य/लाक्षेवि/लपा/जवि),यांचे स्वीय सहाय्यक, 

जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१६)आंतरवित्त सल्लागार व उपसचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१७)अधीक्षक अभियंता, रत्नागिरी पाटबंधारे मंडळ, रत्नागिरी. 

१८) कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प बांधकाम विभाग, रत्नागिरी. 

१९) वित्त विभाग ( व्यय-१२/ अर्थ-०२/अर्थ-१०/व्यय-६ अ), मंत्रालय, मुंबई. 

20) नियोजन विभाग (कार्यासन १४३४), मंत्रालय, मुंबई. 

२१)मध्यम प्रकल्प कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांक : सुप्रमा-२०२०/४८९// प्र.क्र. १९०/२०)/ मध्यम प्रकल्प. 


अर्जुना मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प , ता.राजापूर, जि. रत्नागिरी 
पाचवी सुप्रमाउपश्ीर्ष निहाय तरतुदीचा गोषवारा 
शासन निर्णय क्रमांक :- सुप्रमा-२०२०/४८९/(प्र.क्र.१९०/२०)/मध्यम प्रकल्प दि. २०/१०/२०२१ चे 


सहपत्र. 
(रक्‍कम रू. कोटीमध्ये) 
अ.क्र उपक्रिर्ष मंजूर चतुर्थ । प्रस्तावित पाचव्या वाढ / घट (+/-) 
सुप्रमानुसार सुप्रमानुसार 

हि २ 3 3 4 
a) |- शिर्षकामे 
a अ- प्राथमिक ०.६५४ ०.६६८ ०.०१४ 
२ | बी - भूसंपादन ३८.९६१ ३९.१६ ०.१९९ 
३ ।बी- पुनर्वसन १४.६०१ २२.०९८ ७.४९७ 
४ | सी- मुख्यकामे ३६३.११ ३७५.५३ १२.४२ 
५ | डी- विमोचक १५.३८१ १६.९८ १.५९९ 
६ । के- इमारती १.२३३ 9.223 | 0.09 
७ | VA - प्लान्टेडान 0,02 0,023 0,003 
८ | ओ-संकौर्ण ०.३८७ ०.३८७ Pl 
९ | पी- देखभाल २.१८३ ४.०४३ १.८६ 
| ao | यु- वितरिका | co po | oo 
Pee आर - रस्ते १०.४५३ १०.५५ ०.०९७ 

एकूणअ ४४६.९८१ ४७०.६६२ २३.६७९ 
ब) ।॥-कालवाकामे 
| a | अ- प्राथमिक ४.१७५ ३.३०२ -०.८७३ 
२ | बी- भूसंपादन २३.४१२ ३९.७३३ १६.३२१ 

डी - विमोचक 
३ | (स्थापत्य कामे) २.८७७ ४.६९२ १.८१५ 
४ | इ-प्रपात ०.८९३ ०.८४२ -०.०५१ 
५ | एफ आरएचटी वर्क्स ३३.१३४ ३०.५९२ -२.५४२ 
६ ।जी-पूल १३.६७९ २४.०२८ १०.३४९ 
७ | एच-निकासी १.४४३ ४.१९१ २.७४८ 
८ | के.-इमारत २.६२४ २.२३७ -०.३८७ 
९ । एल-मातीकामे १६१.४३६ २५८.७४४ ९७.३०८ 
| ao | एम - प्लान्टेशन ०.१३३ ०.१३३ Pl 
ae | ait संकीर्ण 0.2809 0.2809 Pl 
१२ | U}- देखभाल 9.992 8.294 3.023 
१३ | यु-वितरिका pd 10 Pd 
१४ | आर- सस्ते १.३८ 2.933 0,943 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांक : सुप्रमा-२०२०/४८९/( प्र.क्र. १९०/२०)/ मध्यम प्रकल्प. 


अ.क्र. उपशिर्ष मंजूर चतुर्थ प्रस्तावित पाचव्या वाढ / घट (+/-) 
सुप्रमानुसार सुप्रमानुसार 
१५ | वितरणव्यवस्था २२.०६२ ९४.०५३ ७१.९९१ 
एकूण ब २६८.७८९ BES.183 200.344 
एकूण (314-4) ७१५.७७ ९३९.८०५ २२४.०३४ 
आस्थापना, संयंत्रे व 
क) | इतर खर्च २७.३१७ ६९.१६४ ४१.८४७ 
एकूण (अ--ब-क) ७४३.०८७ १००८.९६९ २६५.८८१ 
ठळक बाबी 


अ) योजनेचे सिंचन By (ICA) ६१७१हेक्टर . 

ब) योजनेमुळे एकूण होणारा पाणीसाठा ७४.६७दलघमी . 
क) लाभव्यय गुणोत्तर: १.३६< १.५ 

ड) आर्थिक परतावा दर (ERR): १३.१८% 


S Digitally signed by SUDARSHAN S PAGAR 
S U DARSHAN S DN: CN = SUDARSHAN S PAGAR, C = IN, 
S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = WATER 
PAGA R RESOURCES DEPARTMENT 
Date: 2021.10.20 13:16:26 +05'30' 


(सुदर्शन पगार) 
शासनाचे उप सचिव 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


